सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्वासित प्रगती योजने 
अंतर्गत दुसरा लाभ मंजूर करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: लोकआ-२०१७/प्र.क्र.४०३/ऊर्जा -५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ११ जानेवारी, २०१९ 


वाचा : 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेतन ११९९/प्र.क्र. २/९९/ सेवा-३, दि. २० जुले, २००१. 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वेतन ११०९/प्र.क्र. ४१/ सेवा-३, दि. ०५ जुले, २०१०. 
3) मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक: मुविनि/का-२/मु.लि/१२५५/२०१७, दि.०४ ऑगस्ट, २०१७, 
पत्र क्रमांक: मुविनि/का-२/मु.लि/५६९/२०१८, दि.०२ एप्रिल, २०१८ व पत्र क्रमांक: मुविनि/का-२/मु.लि / 
१११३/२०१८, दि.०२ जुले, २०१८. 


शासन Beat : - 


वित्त विभागाच्या उपरोक्त संदर्भ क्र. १ व २ येथील शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीच्या संधी नसलेल्या तसेच 
एकाकी पदांना सुधारीत सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेंतर्गत वेतन संरचनेचा पहिला / दुसरा लाभ मंजूर करण्याची 
तरतूद करण्यात आली आहे. सदर तरतुदीस अनुसरुन ऊर्जा विभागाच्या अधिपत्याखालील विद्युत निरीक्षणालय 
शाखेतील श्री. श्रीकृष्ण रामभाऊ काळे, विद्युत शुल्क निरीक्षक, गट-ब (सेवानिवृत्त) (वेतन श्रेणी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड 
पे रु. ४८००) यांना विद्युत शुल्क निरीक्षक, गट-ब या पदावर पहिल्या लाभानंतर १२ वर्षाची नियमित सेवा पूर्ण झाल्याने 
वित्त विभाग, शासन निर्णय दि. ०५/०७/२०१० मधील तरतुदीनुसार आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ (वेतन श्रेणी 
रु.९३००-३४८०० ग्रेड पे रु. ५४००) मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ. | अधिकाऱ्याचे नाव | मूळ नेमणूकीचा | पहिला लाभ । विद्युत शुल्क निरीक्षक या पदावर | दुसऱ्या लाभासाठी 
क्र दिनांक मिळाल्याचा | पहिला लाभ मिळाल्यानंतर १२ | देय होणारा दिनांक 
दिनांक वर्ष नियमित सेवा पूर्ण झाल्याचा 
दिनांक 
Ee श्री. श्री. रा. काळे | ३०/०७/१९८६ | ०१/०८/२००१ ०१/०८/२०१३ ०१/०८/२०१३ 


2. 


शासनास सादर करावा. 


मुख्य विद्युत निरीक्षक, मुंबई यांनी उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल 


IIR Sa PAH: लोकआ-२०१७/प्र.क्र.४०३/ऊर्जा -५ 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९०११११४५००९५३१० असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
BHIMASHANKAR _ ल वाका 
YALLAPPAMANT A 0100000707: 
(भि. य. Aa) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मुख्य विद्युत निरीक्षक, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व) 


मुंबई ४०० ०७१. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा/परीक्षा) महाराष्ट्र १-२, मुंबई/नागपूर 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
. अधिक्षक अभियंता, प्रादेशिक विद्युत निरीक्षण मंडळ, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद/नागपूर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
६. श्री. श्रीकृष्ण रामभाऊ काळे, विद्युत शुल्क निरीक्षक, नागपूर (सेवानिवृत्त) 
(द्वारे मुख्य विद्युत निरीक्षक, ३ रा मजला, प्रशासकीय इमारत, रामकृष्ण चेंबुरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व) 
मुंबई Yoo ०७१). 
७. निवड नस्ती (ऊर्जा-५) 


oC 


Cc 


पृष्ठ २ पैकी 2 


